राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ऊस 
तोडणी यंत्र खरेदी करण्याच्या कालावधीस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक ससाका-०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०६/०८/२०२४. 


संदर्भ : १) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.ससाका-०७२३/प्र.क्र.२१६/२५-स, 

दि.२०/०३/२०२३. 

2) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.ससाका-०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स, 
दि.०९/०५/२०२४. 

३) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.ससाका-०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स, 
दि.२९/०५/२०२४. 

४) साखर आयुक्त,पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.साआ/विकास/कक्ष-११/ऊ.तो.यंत्र कालावधी 
मुदतवाढ/३६०/२०२४, दि.३१/०७/२०२४. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोड यंत्र खरेदीसाठी सन-२०२२-२०२३ आणि सन 
2023-2028 या आर्थिक वर्षाकरिता सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.ससाका- 
०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स, दि.२०/०३/२०२३ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदरची योजना बँकेमार्फत राबविणे अपेक्षित असल्याने आणि विहित मुदतीत कार्यवाही पूर्ण 
होऊ शकली नाही या कारणास्तव सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.ससाका- 
०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स,दि.०९/०५/२०२४ अन्वये सदर योजनेस दि.२०/०३/२०२३ च्या शासन 
निर्णयातील अटी शर्ती आणि निकषांसह मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

आता दि.३१/०७/२०२४ च्या पत्राने साखर आयुक्त, पुणे यांनी तांत्रिक कारणासह विहित 
मुदतीत कर्ज प्रकरणे मंजूर करणे तसेच राज्यात निर्माण झालेल्या पुरस्थितीमुळे ग्रामीण भागात 
ऊस तोडणी यंत्र पोहोच होणे अवघड होत असल्याने विहित मुदतीत यंत्र खरेदीची कार्यवाही पूर्ण 
करणे शक्य झाली नसल्याच्या कारणास्तव दि.२२/०५/२०२४ पर्यंत पूर्वसंमती दिलेल्या 
अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याच्या कालावधीस दि.३१/०७/२०२४ पर्यंत दिलेली 
मुदतवाढ केवळ एकदाच अपवादत्मक बाब म्हणून दि.१५ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत वाढविण्याची 
विनंती केली आहे. 
शासन निर्णय : 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय 

क्र. ससाका-०७२३/प्र.क्र.२१६/२५-स,दि.२०/०३/२०२३ मधील विशिष्ट पार्श्वभूमि तसेच सदर 
दि.२०/०३/२०२३ च्या शासन निर्णयातील अटी, शर्ती व निकषांवर दि.२९/०५/२०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ आणि आता दि.३१/०७/२०२४ च्या पत्राने साखर आयुक्त, 
पुणे यांनी विषद केलेली तांत्रिक अडचण तसेच अतिवृष्टी आणि पुरस्थितीमुळे निर्माण झाळेली 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स, 


परिस्थिती लक्षात घेता पात्र लाभार्थी शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहू नयेत या दृष्टिकोनातून 
साखर आयुक्तालयाने दि.२२/०५/२०२४ रोजीपर्यंत पूर्वसंमती दिलेल्या अर्जदारांना ऊस तोड यंत्र 


खरेदी करण्याच्या कालावधीस एक विशेष बाब म्हणून दि.१५ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


शासनाच्या प्रस्तुत निर्णयाच्या अनुषंगाने साखर आयुक्त, पुणे यांनी दि.२०/०३/२०२३ व 


दि.०९/०५/२०२४ च्या शासन निर्णयामधील निकषांनुसार पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०८०६१६४६ २४५३०२ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


९) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANKUSH PANDURANG 
SHINGADE 


(अंकुश पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

प्रधान सचिव (कृषि) कृषि, पशु संवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्सव्यवसाय विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उप सचिव, (साखर) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

निवड नस्ती कार्यासन-२५-स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


